सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे येथील 
विद्यापीठ व महाविद्यालय न्यायाधिकरणावरील 
पीठासीन अधिकारी यांच्या नियुक्तीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१५२/१८/विशि-१, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- २६ जुले, २०१९ 


संदर्भ:- 

१. उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र. युएसजी १३९१/२०८९/विशि-४, 
दि.१९ ऑगस्ट, १९९५. 

२. उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१४/(५१४/१४)/विशि-१, 
दि.११ जून, २०१५ 

३. उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण२०१८/प्र.क्र.१५०/१८/विशि-१, 
दि.०९ ऑगस्ट, २०१८ 

४. उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र.न्यायाप्र-२०१७/प्र.क्र.३६२/१७/विशि-१, 
दि.०९ ऑक्टोबर, २०१८ 


प्रस्तावना:- 

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, १९९४ च्या कलम ५८ अन्वये शासनास प्राप्त 
असलेल्या अधिकाराचा वापर करून अकृषि विद्यापीठांकरीता विद्यापीठ व महाविद्यालये 
न्यायाधिकरण स्थापन करण्याबाबतचे आदेशा संदर्भीय क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये निर्गमित 
करण्यात आलेले आहेत. Teta सदरहू अधिनियम, महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, 
२०१६ अन्वये सुधारित करण्यात आळेला आहे. सन २०१६ च्या अधिनियमामध्ये कलम ८० मध्ये 
पीठासीन अधिकारी यांच्या नियुक्तीची तरतुद आहे. 

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधीळ तरतुदीनुसार सावित्रीबाई फुले पुणे 
विद्यापीठ, पुणे येथील पीठासीन अधिकाऱ्याचे रिक्‍त असलेल्या पदावर नवीन पीठासीन अधिकारी 
यांची नियुक्‍ती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

शासन या शासन निर्णयान्वये सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे येथील विद्यापीठ व 
महाविद्यालय न्यायाधिकरण येथील रिक्‍त असलेल्या पीठासीन अधिकारी या पदावर श्री. के. एल. 
वडणे, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांची तीन वर्षाच्या कालावधीसाठी त्यांनी 
प्रत्यक्ष पद धारण केल्याच्या दिनांकापासून नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 
२. श्री. के. एल. वडणे, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांना संर्भ क्र.१ व ४ 
येथील शासन निर्णयात नमूद सेवाशर्ती लागू राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१५२/१८/विशि-१, 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०७२६१६५७४५४००८ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Digitally signed by Vijay Eknath Sable 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=HIGHER AND TECHNICAL 
कळ, EDUCATION DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Mahi 

V 1] ay E kn ath Sa b | e 2.5.4.20=ad74dd20b4: bObc 836i 
7a. 


serialNumber=ad8df0c87ab8e6c9f8574ab838dd4c466ebe81828/43e76bfa021 
29f8e862cd2, cn=Vijay Eknath Sable 
2019.07.26 17:07:36 +05'30' 


(विजय साबळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


arashtra, 
19157 1a6cd47aeb9a9/05783d44cafe 


प्रति, 
१. मा. राज्यपाल तथा कुलपती यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई, 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
३. मा. श्री. के. एल. वडणे, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, 
४. मा. मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे विशोष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई, 
५. मा. राज्यमंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६. मा. कुलगुरू, सर्व अकृषि विद्यापीठे, 
७. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता),१ व २, महाराष्ट्र मुंबई/नागपूर, 
८. महालेखापाल, (लेखा व परीक्षा), १ व २, महाराष्ट्र मुंबई/नागपूर, 
९. कुलसचिव, सर्व अकृषि विद्यापीठे, 
१०.संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
११.संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
१२.संचालळक, राज्य अभिलेख देखभाल, अभिकरण, 
१३.संचाळक, लेखा व कोषागारे, 
१४.सर्व विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण/तंत्र शिक्षण, 
१५.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
१६.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
१७.सर्व सहसचिव/उपसचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, उच्च व तंत्र शिक्षण, विभाग, 
१८. निवड नस्ती (विशि-१) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


